MRA लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे 
विकास महामंडळ, मुंबई यांना सहायक अनुदान 
वितरणाबाबत. लेखाशिर्ष २२२५२३१७, 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प (विघयो), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०२ नोव्हेंबर, २०२२ 
संदर्भ : - 
१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ 
२) महामंडळे कार्यासनाची नस्ती क्र.एलएएस-२०२२/प्र.क्र.११५/महामंडळे 


प्रस्तावना - 

वित्त विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ 
साठे विकास महामंडळ, मुंबई यांना सहायक अनुदाने या योजनेकरिता लोकझाहिर अण्णाभाऊ साठे विकास 
महामंडळ मर्या, मुंबई या महामंडळास मंजूर झालेल्या अनुदानाचा रु.१७५.०० लाख इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग यांना वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी अर्थसंकल्पित 
झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, 
मुंबई यांना सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या योजनेकरिता रु.१७५.०० लाख इतका निधी नियंत्रक तथा सह सचिव 
(अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
om यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एन-३, 2224, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग 
व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण, ८००, इतर खर्च (१०) महामंडळांना अनुदान (१०) 
(०१) लोकशाही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ यांना सहायक अनुदाने (कार्यक्रम) (२२२५२३१७), ३१-सहायक 
अनुदाने” या लेखाशिर्षातील सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. या सहायक अनुदानाबाबत सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम पुढील कार्यवाहीकरिता प्रादेशिक उपायुक्त, 
समाजकल्याण, नवी मुंबई यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधल नमुन्यातील 
देयकान्वये साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्यादित), मुंबई यांना संवितरण करण्याचे 
अधिकार देण्यात येत आहेत. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र न 
चुकता महालेखापाल कार्यालयास व शासनास सादर करावे. 
४. सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला उपरोक्त 
निधी / अनुदान वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.६५/अर्थसंकल्प (विघयो) 


५. सदर शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका नियम १७ व नियम १४२, तसेच वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ मधीळ उपविभाग-एक नियम क्र. ave आणि वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थसंकल्प-३, दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२१६१४४१४१२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRASHANT Sec ssi Oe por abe ana 


06८8269832, 


PUNDLIK WAGH > 


51 
Date: 2022.1 


( प्रशान्त पुं. वाघ ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


6६97६91829909504243020000295, 
88296६5£5081415976561/3६0660875६84250 

, cn=PRASHANT PUNDLIK WAGH 

:35 405'30' 


प्रत, 
१. सचिव (सामाजिक न्याय व fears) यांचे स्वीय सहायक 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १/ २, मुंबई / नागपूर 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १/ २, मुंबई / नागपूर 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
. अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१०. आयुक्‍त (समाजकल्याण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. सहसचिव / उपसचिव (महामंडळे), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, नवी मुंबई 
१३. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ७ मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (महामंडळे), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, मुंबई 
१६. निवड नस्ती, (अर्थसंकल्प/विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


